




2 लरिकन 
अँब लिकन 
पुस्तकांवर प्रेम करणारा मुलगा 


लेखिका: के विन्टर्स, 
नॅन्सी कारपेन्टर 






मराठी अनुवाद: 
सुशील मेन्सन 


ची ४ हि. “४ 














लेखिकेचं मनोगत 


अब्राहम तिकनचा जन्म 1809 साली नॅन्सी आणि थॉमस तिकन 
या दांपत्याकडे झाला. त्याचं औपचारिक शिक्षण एक वर्षाहूनही नही कमी 
काळ झालं. लिंकनला त्याच्या आईने वाचनासाठी प्रोत्साहन दिलं 
पण तो नऊ वर्षाचा असताना मिल्क सिकनेस नावाच्या आजाराने 
नॅन्सीचा मत्य झाला. व्हार्डट स्नेक नावाच्या गवताची विषारी मळं 
खाल्लेल्या गायीचं दूध पिल्यामुळे हा आजार होतो. एका वर्षानंतर 
थॉमसने, अब आणि त्याची बहीण सारा यांच्यासाठी सावत्र आई 
आणली. तिने भरपर पस्तकं सोबत आणल्यामळे अब खश झाला 
तो मोठा झाला तेव्हा त्याने शब्दांची शक्ति ओळखली. तो भाषण, 
वाद-विवाद, लिखाण, सादरीकरणाचा सराव यांत तासनतास घात्रवू 
लागला 
1842 साली, अँबने कोरी टाऊ्शी लग्न केलं. त्यांना चार मत्रं झाली 
रॉबर्ट एडी किली आणि टँळ एडी आणि वित्रीचा बालपणीच मत्य्‌ 
झाला. त्यामुळे लिंकन दांपत्य खूप दुःखी झाले 


1847 साली, अँबने काँग्रेसमध्ये आपला दोन वर्षांचा कार्यकाळ सरू 
केला. मग राजकारण सोडन त्याने कायद्याच्या करीयरवर तक्ष 
केंद्रीत केलं. पण देशाची विभागणी झाली आणि गरल्लामगिरीचा मद्दा 
ऐरणीवर आला. लिंकन गप्प राहू शकला नाही. तो सिनेटसाठी उभा 
राहिला आणि दोनवेळा हरला. पणं त्याने हार मानल्री नाही. त्याच्या 
भाषणांचे उतारे देण्यात येऊ लागले, त्याच्या विचारांवर चर्चा होऊ 
लागली, तो राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाला. 


1860 साली, लिंकनना अमेरिकेचा सोळावा राष्ट्राध्यक्ष 
निवडण्यात आलं. त्यांनी नागरी यद्धाच्या वेळी देशाची सेवा केली 
देश वाचवण्यासाठी यद्धाचं नेतत्व केत्रं. 1 जानेवारी 1863 रोजी 
त्यांनी जाहीर घोषणा करून बंडखोरी झालेल्या प्रदेशांतील गलाम 
स्वतंत्र आहेत, असं जाहीर केलं 





1864 साली, लिंकन यांना पन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणन 
निवडण्यात आलं. पण 14 एप्रिल 1865 रोजी, जान विल्केस 
बथ या इसमाने फोर्ड थियेटरमध्ये त्यांच्यावर गोळी झाडली 
प॒ढल्या दिवशी, लिंकन यांचा मृत्य झाला. यद्ध सचिव एडविन 
सॅटॅन्टन म्हणाले, “ते अमर आहेत.” 


आज लिंकन यांचा चेहरा देशाच्या नाण्यांवर स्मितहास्य 
करत आहे. लिंकन स्मारकाला हजारो लोक भेट देतात 
देशभक्तीच्या प्रसंगी त्यांचे शब्द ऐकायला मिळतात. लिंकन 
यांच्यामळेच आज अमेरिका, संयक्त संस्थान आहे जिथे कणीही 
कणालाही गलाम बनव शकत नाही. अब्राहम लिंकन यांचे 
पेस्तकांवरचे प्रेम, त्यांचे विचार आणि शब्द अमेरिकेला 
ह. च्या वाटेवर घेऊन गेतरे आणि आजही हा प्रवास सरू 
आहे. 





1809 साली, केंटकी राज्यातील जंगलात एका मुलाचा 
जन्म झाला. 

त्याची आई त्याला अब्राहम म्हणत असे. 

त्याचं आडनाव त्रिकन होतं. 

त्याचा बिछाना मक्‍याच्या टरफलापासन बनला होता 
त्याचे कपडे अस्वलाच्या कातड्यापासन बनले होते 
त्याची खोली झाडांच्या ओंडक्यांपासन बनल्री होती 























अँब दोन वर्षांचा होता तेव्हा 
त्याच्या कुटुंबियांनी आपलं 
थोडं सामान बांधून घेतलं. 
मग ते अँब आणि त्याची 
बहीण सारा यांना घेऊन 
नाब क्रीक येथे गेले. 


कम्बरतॉड मार्ग त्यांच्या नव्या 
घराजवळून जात होता. अँबने 
फेरीवात्रे, शोधक, राजकारणी, 
व्यापारी, गलाम या वाटेवरून 
जाताना पाहिले. अँब मोठा झाला 
तसा या प्रवाशांशी गप्पा मारू 
लागला. ते कुठून आल्रे, कुठे 
जातायत याची माहिती घेऊ 
लागला. त्यांच जग आपल्या 
जगापेक्षा मोठं आहे, हे त्याला 
उमगलं. यामुळे त्याचे विचार 
व्यापक होऊ लागले. त्याच्या 
मनात अनेक प्रश्न उभे राहू लागले. 
तो नवनवी स्वप्नं बघू लागला. 





शाळेत तो एक ते दहा संख्या 
शिकला. ॥ ते 7 ही अक्षरं तो 
दगडी कोळश्याने लिहू लागला. 







दिवस-रात्र, सतत शाळेत 
तसंच घरात तो ही अक्षरं 
लिहू लागला. 





तो धुळीत, बर्फात, लाकडाच्या 
ऑओंडक्यांवर अक्षरं गिरवू 
लागला. त्याच्यावर या 
अक्षरांची जणू मोहिनीच पडली. 
त्याला शिकायला खूप आवडू 
लागलं. 











त्याचे आईवडील कधी शाळेत गेल्रे 
नव्हते. पण संध्याकाळ झालरी की सर्व 
कुटुंबीय आगीनजिक बसत. त्याची आई 
तिच्या मनात ठसलेल्या बायबलच्या 
कहाण्या सांगत असे. त्याचे वडील सूत 
कातत आणि जोक सांगून त्यांना 
हसवत. 













अँब सात वर्षाचा झाला तेव्हा त्याच्या | 
कटंबीयांनी रर ऱ्‌ं थलांतर $ व्या . न ') स 

कुट पुन्हा स्थलांतर केलं. १.) गक 

डिसेंबर महिन्यात एका सकाळी, लिंकन 

कटंब निघाले. त्यांनी आपत्रं छोटं-मोठं 

सामान टोन ट्स घोडयांवर 


पायी शंभर मैल अंतर कापून ते इंडियाना राज्यात पोहोचले. 


एका फेरीबोटीतन त्यांनी ओहायो नदी 
धार केली. अंबने घनदाट जगलात 
झाडं-झडपं आणि एकमेकांत 
गंफलेल्या लता-वेली कापन वाट 
बनवण्यात वडिलांना मदत केली 
अखेरीस, ते त्यांना हव्या त्या प्रदेशात 
पोहोचले. 


त्रिटल पिजन क्रिक नदीपरिसरात त्यांना 
तार या यी१ि२पिनायावरागव प्रादाया 
राहाण्यासाठी फांद्या, डहाळ्या आणि 
ओऑडक्यांपासून एक तंबू बनवला. त्यांच्या 
तंबुच्या एका बाजूस विस्तीर्ण पसरलेलं जंगल 


होतं. 


कुटुंबियांनी लाकडाची रास रचून ठेवली. त्यांनी 
८० ॥-ररररया र पता िरातळानर 
जंगलात भटकणारे हिंस्र प्राणी आगीला 
२ कायर 


५0॥॥..्र््या 

लांडग्यांनी ककश आवाज केले. 
::870:1:14 
८०-0३ 

रुह ्ारिन्ा यया 























मग तिथे आधीपासूनच वसलेले काही लोक 
आले आणि त्यांनी लिंकन कुटुंबाला घर 
उभारण्यात मदत केली. आता अँब आणि ऱ्ौ 
साराकडे स्वत:च्या घरातला पोटमाळा होता. 
अँबला त्याच्या झोपण्याच्या जागी चढायला 
आवडत असे. पण बर्फ आणि वेगवान वारा 
खोलीच्या भेगांतून आत शिरून त्रास देत 
असत. खोलीच्या आत आलेला बर्फ भिंतीवर 
जमा होत असे. 


एकदा अँबने जंगलात एका टर्की पक्ष्यावर 
गोळी झाडली. पण फक्त एकदाच! त्यानंतर 
त्याने कधीच अशी शिकार केली नाही. 
आपण कधीही जिवंत प्राण्याला ठार 
मारायचं नाही, अशी त्याने शपथ घेतली. 















द न 
व ल 
» वेर 
। ्ः १॥॥ 


र तिच नी 


व 


अँब आठ वर्षांचा झाला 
तेव्हा तो शेतीसाठी 
मोकळी करण्यात वडिलांना. 
मदत करू लागला. तो कुऱ्हाड चालवून 
झाडं कापायला शिकता. पण आता त्याला 
पुन्हा शाळेत जावसं, पुस्तकांतून शिकावसं 9 _$ 8.) 3. 
वाटू लागलं. | कि 





ननम. >”, 
श्र 1 । 








र 











म्हा. 3 १ 


अँब नऊ वर्षाचा झाला तेव्हा त्याचं रट, अ” क क व्य य 
आयुष्य अंध:कारमय झालं. मिल्क १. भ ८-2, हन ० शत य 
सिकनेस नावाच्या आजाराने 9 ५ 1 भ ह कक | ही | 
त्याच्या आईचा मृत्यू झाला. १, | ५ कदा, र, व्य 

क च 





वा ७ १-४”. ती 
अँबने आईच्या कबरीसाठी खुंट्या , ५ क ५ 1. चि 


कापल्या. पण त्याला एवढं गहिर॑ १ 1” शी १ / क “« 
दुःख झालं होतं की तो तिचं 
वदेखील उच्चारू शकला नाही. 








कसंतरी एक वर्ष गेलं. त्याचे वडील 
नव्या पत्नीचा शोध घेऊ लागले 
त्यांनी तीन मलं असलेल्या एका 
विधवेशी लग्ने केलं. तिचं मन* खप 
मोठ होतं. तिने अँब आणि साराला 
आपल्या मुलांसारखंच मानलं. 





2६६१७५0 ***१ 


| 
भी), ७ ॥)॥-७॥ :/< 





आणि नव्या आईकडे पुस्तकं होती! 
काम पूर्ण झाल्यावर ती अँबला 
पुस्तकं वाचायला देत असे. 

पुन्हा एकदा त्यांचं ओडक्यांचं घर 
खरोखरचं घर वाटू लागलं. 


नव्या आईने मुलांना पुन्हा शाळेत पाठवलं. अँबने खूप छोटा 
कातड्याचा कोट आणि रॅकून (उत्तर अमेरिकेतला एक केसाळ 
प्राणी) ची टोपी घातली. त्याने आपल्नी अक्षरं एका पक्ष्याच्या 
पिसाच्या टोकाने लिहिली 

अब्राहम तिकनचे हात 

अन्‌ लेखणी पिसाची 

होर्डन तो तरबेज 

जेव्हा मर्जी देवाची 

अँब लाकडी फळ्यांवर बेरीज, वजाबाकी करायला शिकला. 
पण त्याला वाचन करायला, मधमाशा बघायला, सूत 
कातायला आणि गोष्टी सांगायला सर्वात जास्त आवडत असे. 












शाळा बंद असे तेव्हा अब इतर 
शेतकऱ्यांच्या शेतांवर काम करत 
असे. त्याचे वडील त्याची कमाई 
कटंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी वापरत 
अँब विहिर खोदत असे, झाडं च्ट्प 
असे. पण काम करतानाही त्याला 
शिकायची इच्छा असे. 

एखादा श्रोता मिळाला की अँब 
त्याला ऐकवत असे, “मला ज्या 
गोष्टी जाणुन घ्यायच्या आहेत त्या 
पुस्तकांमध्ये आहेत.” 


एकदा पावसाचं पाणी घराच्या 
छतातून गळल्यामुळे त्याने 
मित्राकडून उसनं आणलेलं एक 
पुस्तक भिजलं. मग तप्त उन्हात 
तीन दिवस मित्राच्या मक्‍याच्या 
1__शैतात काम कस्न त्याने त्या 
244 पुस्तकाची किमत चुकवली. 











 अँब नांगर चालवत असे तेव्हा त्याच्या मागच्या खिशात नेहमी एक | य ा 
पुस्तक असे. मातीतल्ली एक रांग नांगरून झाली की तो पुस्तक '/ 
काढून वाचत बसे. त्याचा घोडा पुस्तकाचं पान उलटेपर्यंत वाट 
पाहात थांबत असे. अँबला पाहून शेजारी मान डोलरावत आणि 
त्याला आळशी म्हणत. लवक टा! शी टी 





अँबचं पुस्तक वाचनाचं वेड शेजारी समजून घेऊ शकले नाहीत. 
ववेक की >. ऑशि्तनर अँबला त्या ओसाड जंगलातून बाहेर पडावसं वाटू लागलं. लाकडं 
1. नक्रीशिन- न” ग शिंळ शि.” | कापणं आणि नांगर चालवणं ही त्याची स्वप्नं नव्हती. 














वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षी, अब एक 
नाव खेचून नदीत घेऊन गेला. 
पहिल्यांदाच त्याने जंगलाबाहेरचे 
लोक आणि ठिकाणं पाहिली. त्याने 
साखळदंडात जखडलेली काळी 
माणसं, बायका आणि त्यांची मुलं 
पाहिली. त्यांच्या डोक्यावरच्या 
फलकावर लिहिलं होतं, 











र कुऱ्हाडी, बैल यांच्यासारखंच या 
काळ्या लोकांचीही विक्री होते? 
कुणाला गुलाम करणं अँबला 
अन्यायकारक वाटलं. 


॥ वय 


अँब इलिनॉय राज्यातील न्यू सालेम शहरात स्थायिक झाला. या शहरात 
शंभरपेक्षा जास्त लोक राहात. अबला एक दुकान चालवायचं काम 
मिळालं. लोक त्याच्याबाबतीत एक गोष्ट नेहमी सांगतात. अँबने एकदा 
चुकून सहा रुपये जास्त घेतले. मग प्रामाणिक अंब 

ते रुपये परत करण्यासाठी अनेक मैल चालत गेला. 





इथेसुद्धा अबला मेंदूचं नव्हे तर शारीरिक सामर्थ्य सिद्ध 
करावं लागत असे. अँबच्या दुकानाच्या मालकाने एका 
गुंडापंडांच्या टोळीच्या नेत्यासोबत कस्तीचा सामना 
आयोजित केला. अनिच्छेनेच, अँब त्या गुंडाशी, जॅक 
आर्मस्ट्रागशी, लढायला तयार झाला. काही लोक 
म्हणतात की अँबने जॅकला थोड्याच वेळात जमिनीवर 
पाडलं. काही लोक म्हणतात की आर्मस्ट्रॉगने एक चाल 
खेळून अँबला हरवलं. 













पण जेव्हा जॅकने अँबची ताकद पाहिली तेव्हा त्याने त्याच्याशी 
हात मिळवला. भविष्यात ते दोघे घनिष्ठ मित्र बनले. 


























आगीच्या उजेडात अँबने कणा 
शिक्षकाच्या मदतीशिवाय कायद्याचा 
अभ्यास केला. काही काळातच तो 
न्यायालयात वकील बनला. अँबने 
पाहिलं की त्याचे शब्द कणा व्यक्तिला 
मक्त करू शकत होते वां त्याला 
तरुंगात टाक शकत होते 

त्याने पाहिल की शब्द लोकांची विचार 
करण्याची पद्धत बदल शकतात 

जेव्हा अंबने राजकारणात पाऊत्र 
ठेवलं, तेव्हा त्याने आपल्या शब्दांनी 
चकांवर प्रहार केलेय या चका तो 
संधारू इच्छित होता. मित्रानी त्याला 
सेल्ला दिला की त्याने लोकप्रतिनिधी 
बनण्यासाठी निवडणूक 
लढवली पाहिजे. अँबने 
आधी काँग्रेस आणि मग 
सिनेटसाठी प्रयत्न केले 
शेवटी त्याने देशाच्या 
सर्वोच्च पदासाठी 
निवडणूक लढवली. 




















अब्राहम लिंकन - 
ओंडक्यांच्या घरात जन्मला. 
रह वनार गर 

त्याला पुस्तकं आवडत असत. 


तो अमेरिकेचा सोळावा अध्यक्ष बनला. 


ओसाड जंगलातून तो 

तानी र डययायगयाना 

क ्वाडनायावाचासिणागा 

आणि त्यांचा चांगला उपयोग केला. 
ही गोष्ट एका अशा मुलाची आहे 
२०-०६ किया 

या मुलाने आपलं जग बदलून टाकलं. 





>» % 


>“ 8 

























